महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या संवर्गात 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ डिसेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय - 

जिल्हा तांत्रिक सेवा, गट-क, श्रेणी-२ (शिक्षण) या पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद 
कर्मचाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) निवडसूचीनुसार 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर वेतन पे बँड रु.एस-१७ : ४७६००-१५११०० अशा सुधारित वेतन 
संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती 
देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्यांनी | महसूली विभाग | नागरी सेवा मंडळाने केलेली 
क्र दिलेला वाटप शिफारस 
पसंतीचा नियमानुसार 
महसुली मिळणारा 
विभाग महसुली विभाग 


be . | श्री सुनिल किशनराव औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
पाटील कन्नड, जि.प. औरंगाबाद. 
२. | श्री. सुर्यवंशी मारोती औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. पुर्णा, 
संभाजीराव जि.प. परभणी. 
३. श्री संजय बापूसाहेब पुणे पुणे विभागीय सहाय्यक सचिव, 
चव्हाण महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक विभागीय 


शिक्षण मंडळ ,कोल्हापूर 
४. | श्रीमती संध्या अशोकराव | अमरावती अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी, 


कालमेघ/ WS महाजन शिक्षणाधिकारी, (योजना), 
जिल्हा परिषद , अकोला. 
५. | श्री भगवान नारायण अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
लव्हाळे मेहकर, जि.प. बुलढाणा. 
६. | श्री तेजराव मधुकर नागपूर नागपूर उपशिक्षणाधिकारी, 
खापर्डे शिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक), 
जिल्हा परिषद , गडचिरोली. 
७. | श्रीमती रेखा बाबाराव अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
तायवाडे/ रेखा मु्तिजापूर, जि.प. अकोला. 
अशोकराव राऊत 


८. | कु. वंदना शहोषराव टेकाडे | अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
तेल्हारा, जि.प. अकोला. 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


९. | श्रीमती संध्या मारोती अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
बडेराव अकोट, जि.प. अकोला. 
शि ०. | श्रीमती शिला शांकर अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, 
बोराडे / सौ. शिला पं.स.तिवसा, जि.प. अमरावती. 
विजयराव लोखंडे 

he श्री जयसिंह प्रतापराव औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

जगताप जळकोट, जि.प. लातूर. 

१२. | श्री माधव धनाजीराव औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

घ्यार सोयगाव, जि.प. औरंगाबाद. 

१३. | श्रीमती अरुणा गोपाळ औरंगाबाद औरंगाबाद =| उपशिक्षणाधिकारी, 

काळे शिक्षणाधिकारी, (योजना), 
जिल्हा परिषद , लातूर 

१४. | श्री गणेश विठ्ठलराव औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

कुलकर्णी माजलगाव, जि.प. बीड़. 

१५. | श्री चंद्रकांत मुरळीधर औरंगाबाद । औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, 

रोपळेकर पं.स.सिल्लोड, जि.प. 
औरंगाबाद. 

१६. | कु. सविता प्रल्हाद अमरावती अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी, 

अतकरे शिक्षणाधिकारी( प्राथमिक), 
जिल्हा परिषद ,वाशिम 

१७. | श्री बळीराम हरिभाऊ अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

पवार मालेगाव, जि.प. वाशिम. 

१८. | श्री नवनाथ विठ्ठल औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

सोनवणे गेवराई, जि.प. बीड. 

१९. | श्रीमती सुजाता बळीराम नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

मुन (सुजाता पी. वाघमारे) हिगंणा, जि.प. नागपूर. 

२०. | श्री रमेठा छगन इंगळे औरंगाबाद औरंगाबाद |। उपशिक्षणाधिकारी, 
शिक्षणाधिकारी,(योजना), 
जिल्हा परिषद ,औरंगाबाद. 

२१. | श्री. दिपक बाबासाहेब अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

मानकर अंजनगाव सुर्जी, जि.प. 
अमरावती. 

२२. | श्री वामन पाडुरंग फड अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
जळगांव, जामोद, जि.प. 
बुलढाणा. 

२३. | श्री. डोंगरे सुनिल औरंगाबाद | औरंगाबाद | शिक्षणाधिकारी, शिक्षण मंडळ 

गणपतराव महानगर पालीका, औरंगाबाद. 

२४. | श्री हनुमंत ज्ञानदेव पुणे पुणे प्रशासन अधिकारी, म.न.पा., 

जाधवर सोलापूर. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


२५. | श्री गोरखनाथ यलप्पा पुणे पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. दक्षिण 
पाथरुड सोलापूर, जि.प. सोलापूर 
२६. | श्रीमती कुसुम लालसिंग नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
पुसाम आमगाव, जि.प. गोंदिया 
२७. | श्री गिरीश वसंतराव नाशिक नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
जगताप पाचोरा, जि.प. जळगाव 
२८. | श्रीमती कल्पना विजय औरंगाबाद औरंगाबाद । समन्वयक, महाराष्ट्र शौक्षणिक 
जोशी नियोजन व प्रशासन संस्था, 
औरंगाबाद 
२९. | श्रीमती स्मिता मधुकर औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स.अंबड, 
पाठक (वृषाली रमाकांत जि.प. जालना. 
बिडकर) 
३०. | श्री तुकाराम संपत औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स.परतूर, 
कुलधर जि.प. जालना. 
३१. | श्री श्रीपाद garda औरंगाबाद औरंगाबाद । उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) 
देशपांडे जि. प. परभणी. 
३२. | श्रीमती गौसिया नसिर औरंगाबाद औरंगाबाद । उपशिक्षणाधिकारी (योजना) जि. 
वडजकर प. नांदेड. 
३३. | श्री पंजाब मोतिराम औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, 
सुर्यवंशी पं.स.देगळूर, जि.प. नांदेड. 
३४. | श्री के. शकर सायलु नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
लाखांदूर, जि.प. भंडारा 
34. | श्री डी.निलकंठम नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
तुमसर, जि.प. भंडारा 
३६. | श्रीमती के. व्ही. तालातुले | नागपूर नागपूर । विभागीय सहाय्यक सचिव, 
(कल्पना राजेंद्र लांडे ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक विभागीय 
शिक्षण मंडळ ,नागपूर 
३७. | श्री ज्ञानोबा रामनाथ बने । औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, 
पं.स.किनवट, जि.प. नांदेड. 
३८. | श्री जयपाल शालिकराम | नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. सेलू, 
राऊत जि.प. वर्धा 
३९. | श्री. रविकिरण व. बिहाडे | कोकण-२ कोकण-२ | शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण 
निरीक्षक,बृहन्मुंबई,दक्षिण 
विभाग 
४०. | श्री. शिवाचार्य शिवानंद । औरंगाबाद । औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, 
नागभूषण पं.स.हिमायतनगर, जि.प. 
नांदेड. 
४१. | श्रीम. अलूका हरीहर नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
सोनावणे हिगंणघाट, जि.प. वर्धा 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


४२. | श्रीमती मोमीन अस्मा पुणे पुणे उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
बेगम मोहम्मद जि.प. पुणे. 
इमादोद्यीन 

४३. | श्री सय्यद असरार औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

अहमद गुलाम अहमद उस्मानाबाद ,जि.प. 
उस्मानाबाद. 

४४. | श्री. अरुण वसंतराव नंद । औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
जाफराबाद ,जि.प.जालना. 

४५. | श्री. सैय्यद रजीक सैय्यद । अमरावती अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी (योजना), 

गफार जि.प. अमरावती. 

४६. | श्री. मोहम्मद याकुब अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

अमिर हमजा झरीजामणी ,जि.प.यवतमाळ. 

४७. | श्रीमती संगिता भिमराव अमरावती अमरावती । विभागीय सहाय्यक सचिव, 

पवार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक विभागीय 
शिक्षण मंडळ, अमरावती. 

४८. | श्री. वामन चंपत कुमरे अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
बाभुळगाव, जिल्हा परिषद , 
यवतमाळ. 

४९. | श्री. काकडे हणमंत औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स 

बाबुराव धर्माबाद, जि.प. नांदेड. 

५०. | श्री. मोरे मधुकर औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स कंधार, 

गणपतराव जि.प. नांदेड. 

५१. | श्री. लिबाजी दिपा अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

चव्हाण लोणार, जिल्हा परिषद , 
बुलढाणा 

५२. | श्री. बद्रिनारायण लक्ष्मण । अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

कोकाटे रिसोड, जिल्हा परिषद , 
वाशिम. 

५३. | श्री. मनोहर लक्ष्मण धंदर | अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, 
पं.स.मोताळा, जिल्हा परिषद , 
बुलढाणा 

५४. | श्री. अरविद जगदेव अमरावती । कोकण-१ उपशिक्षणाधिकारी (योजना), 

सातव जि.प.सिधुदुर्ग. 

५५. | श्री. मदन विश्वनाथ मोरे अमरावती । नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
मालेगाव, जिल्हा परिषद , 
नाशिक. 

५६. | श्री. सुनिल अंबादासराव | अमरावती | कोकण-२ उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 

भोपळे जि.प. रायगड. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


५७. | श्रीमती सिमा सुधाकरराव | अमरावती अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
हरसुलकर सीमा अंनंत जि.प. यवतमाळ. 
पापळकर 

५८. | श्री. काकडे नंदू मुजाजी | औरंगाबाद | औरंगाबाद |। गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
नायगाव, जिल्हा परिषद 
Aes. 

५९. | श्री. डी. आर. सराफ औरंगाबाद | औरंगाबाद | शिक्षण उपनिरिक्षक, विभागीय 
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, 
लातूर. 

६०. | श्री. ज्ञानेश्वर दामोदर अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

वायाळ बुलढाणा, जिल्हा परिषद , 
बुलढाणा 

६१. | श्री. सुशिलकुमार अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. आर्णी, 

ज्ञानदेव कांबळे जिल्हा परिषद , यवतमाळ. 

६२. | श्री. समाधान शामराव अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

खेडेकर चिखली, जिल्हा परिषद , 
बुलढाणा 

६3. | श्री. वकार अहमद Hea | अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

खान चांदूरबाजार, जिल्हा परिषद , 
अमरावती. 

६४. | श्री. seal सैय्यद gem | औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

सैय्यद खाजा हदगाव, जिल्हा परिषद , 
नांदेड. 

६५. | श्रीमती आरती प्रभाकर अमरावती । पुणे समन्वयक, प्राथमिक शिक्षण 

महाजन / सौ. आरती संचालनालय महाराष्ट्र 
जयंत खानझोडे राज्य.,पुणे 
६६. | श्री. काझी अब्दुल माजेद | औरंगाबाद | औरंगाबाद । उपशिक्षणाधिकारी, 
अब्दुल कादर शिक्षणाधिकारी (योजना), जि.प. 
बीड 

६७. | श्रीमती हेमलता नेमचंद । अमरावती अमरावती | गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. पुसद, 

मोतुळे जिल्हा परिषद , यवतमाळ. 

६८. | श्रीमती सुनीता अंबादास | अमरावती | कोकण-१ उपशिक्षणाधिकारी, 

पवार /सौ. सुनिता विजय शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
शिरभाते जि.प. रत्नागिरी. 

६९. श्री. केलास प्रभु राठोड अमरावती अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी, 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
जि.प. अकोला 

७०. | सैय्यद गजनफर अली अमरावती | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

सै. गफार अली येवला, जिल्हा परिषद , 
नाशिक. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


७१. | श्री. प्रदिप कृष्णराव गोडे | अमरावती अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी, 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), 
जि.प. यवतमाळ. 

७२. | श्री. होख अल्ताफ शोख अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

अहंमद नांदगांव खांडेश्वर, 
जि.प.अमरावती. 

७३. | श्री. पुराणीक श्रीपाद औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. औढा 

भाऊराव नागनाथ ,जि.प.हिंगोली. 

७४. | श्री. सोनटक्के सुभाष औरंगाबाद | औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

भागोजी वसमत ,जि.प.हिंगोली. 

७५. | TAS दयाराम नाईक कोकण २ कोकण२ | शिक्षण उपनिरीक्षक,शिक्षण 
निरीक्षक,बृहन्मुंबई,पश्चिम 
विभाग 

७६. | श्रीमती अनिता भाऊराव नागपूर नागपूर उपशिक्षणाधिकारी, 

डहाके (अनिता अशोक शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
ठाकरे) जि.प. चंद्रपूर. 

७७. | श्री किठान बिजाराम नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. वरोरा 

गुरुनुळे ,जि.प.चंद्रपूर. 

७८. | श्री शरद मधुकर बोरीकर | नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
बल्लारपूर ,जि.प.चंद्रपूर. 

७९. | श्रीमती मैना रंगनाथ औरंगाबाद औरंगाबाद =| उपशिक्षणाधिकारी, 

बोराडे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
जि.प. बीड 

८०. | श्री. धनंजय नारायण अमरावती अमरावती । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

वानखडे अमरावती,जि.प.अमरावती. 

८१. | श्रीमती मंदा डोमजी नागपूर । कोकण-२ उपशिक्षणाधिकारी, 

खराबे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
जि.प. ठाणे. 

८२. | श्री. सुनिल विठ्ठल tat | औरंगाबाद ।पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
मिरज,जि.प.सांगली. 

८३. | श्री भारत किसनराव बन | औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
वाशी,जि.प.उस्मानाबाद. 

८४. | श्रीमती मेहरुत्नीसा बेगम । औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

मन्सूर अली इनामदार. तुळजापूर,जि.प.उस्मानाबाद. 

८५. | श्री अंकुडा रामा कुंभार औरंगाबाद | औरंगाबाद | विभागीय सहाय्यक सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक विभागीय 
शिक्षण मंडळ, लातूर 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


८६. | श्री. गजानन विठ्ठल औरंगाबाद औरंगाबाद । उपशिक्षणाधिकारी, (योजना), 

वाघमारे जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद. 

८७. | श्री नवनाथ मारुती कदम पुणे पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स.जत, 
जिल्हा परिषद , सांगली. 

८८. | श्री बाळकृष्ण विठ्ठल मुळे | औरंगाबाद | औरंगाबाद | गटशिक्षणाधिकारी, पं.स.सेलू, 
जिल्हा परिषद , परभणी. 

८९. | श्री. सुनिल नथ्थुजी नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

सवाई उमरेड, जिल्हा परिषद , 
नागपूर 

९०. | श्री. शिवाजी उध्दव औरंगाबाद औरंगाबाद =| उपशिक्षणाधिकारी, 

फाटक शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
जि.प. उस्मानाबाद 

९१. | श्री. राजु धोंडीबा तांबे पुणे पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स बार्शी, 
जिल्हा परिषद , सोलापूर. 

९२. | श्री. चंद्रमोहन अनंतराव नागपूर नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

पुराणिक कुरखेडा, जिल्हा परिषद , 
गडचिरोली. 

९३. | श्री. अहमद अकबर औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, 

सय्यद पं.स.पालम, जिल्हा परिषद , 
परभणी. 

९४. | श्री. संजयकुमार किसन | औरंगाबाद | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स 

सरवदे सुरगणा, जिल्हा परिषद , 
नाशिक. 

९५. | श्री. संजीव पुंजू पवार नाशिक नाशिक । गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
पारोळा, जिल्हा परिषद , 
जळगाव 

९६. | श्री. शिवाजी गोविदराव । औरंगाबाद औरंगाबाद । गटशिक्षणाधिकारी, 

गिते पं.स.पाथरी, जिल्हा परिषद , 
परभणी. 

९७. | श्री. शिदे अरुण औरंगाबाद | कोकण-२ उपशिक्षणाधिकारी, 

योहानराव शिक्षणाधिकारी (योजना) 
कार्यालय, जिल्हा परिषद , 
ठाणे. 

९८. | श्री. गोरखनाथ जगन्नाथ नाशिक नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

नजन राहूरी, जिल्हा परिषद , 
अहमदनगर 

९९. | श्री. निलकंठ औरंगाबाद | औरंगाबाद | वसतीगृह प्रमुख, शासकीय 

अंबादासराव लोसरवार विद्या निकेतन,औरंगाबाद 
गि ००. श्री. गणेश लक्ष्मण नाशिक नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
सुरवाडकर शिरपूर, जिल्हा परिषद , धुळे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


|| ०१. श्रीमती जयश्री होमेश्वर पुणे पुणे सहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र 

पराते (दिव्यांग) राज्य माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 

१०२) श्री अनिल प्रल्हाद अमरावती अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक) 
देवकर (दिव्यांग) जिल्हा परिषद ,बुलढाणा. 

१०३. श्री बाळासाहेब हरीभाऊ नाशिक नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स., 
गुंड (दिव्यांग) अक्कलकूवा, जि.प. नंदुरबार. 

१०४) श्रीमती सय्यद तलत औरंगाबाद औरंगाबाद । उपशिक्षणाधिकारी, (योजना), 
आलम (दिव्यांग) जि.प. जालना 

१०५. श्री. होख apt औरंगाबाद औरंगाबाद | गटशिक्षणाधिकारी, पं.स., 
कासिमसाब (दिव्यांग) Bat, जि.प. लातूर 


२. सदर Vala हया मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशोष अनुमती याचिका 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक 
२५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार 
देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच Re fader स्टॅप 
नंबर १०८७६/२०२१ व रिट CRM स्टॅप नं १०८७८/२०२१मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक 
२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार तसेच Re WR क्र.११८३४/२०२२ मा. उच्च न्यायालय 
खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ७.१२.२०२२ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार सदर रिट 
याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 

३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्‍त पदे 
सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दि.०५.०७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय व दि.२३.०७.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये 
दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५. तात्पुरत्या निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, 
अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे. 

७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ आणि दिनांक ३०.१०.२०१८च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार ज्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा 
फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास 
अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 

८. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित afore पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेश निर्गमित 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची ३६२२/प्र.क्र.३२/प्रशा-२ 


झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू 
झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 
रर हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२१२२९१५११२४९९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FATA, = TIKARAM 
WAMAN 
KARPATE 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मा . मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

qo. मा . मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा . राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

१२. अप्पर मुख्य सचिव ( शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१३.आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१४. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई 
१५. सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 

अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१६. सर्व शिक्षण संचालक 

१७. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१८. आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२१. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 
२४. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२५.सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
२६.निवड नस्ती , प्रशा -२ , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


se 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


